अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्याच्या अधिनस्त ६ उप 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ 
ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 92 एप्रिल, २०१८ 


पहावे :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा- २०१८ /प्र.क्र.१८/खारभूमी, 
दिनांक २२.०१.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७ (६)/ १०३३, दिनांक १३.०३.२०१८ चे पत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/आपुक-१, 
दिनांक ०५.०३.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी 
या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
चिपळूण व त्याच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी अस्थापनेवरील १४२ 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३१ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २२.०१.२०१८ च्या 
शासन निर्णयांन्वये दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात 
आली होती. आता त्याच कार्यालयातील नियत अस्थायी अस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३० पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ 
च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक 
०५.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी 
या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, 
चिपळूण व त्याच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय कार्यालयातील दि. ७ मार्च,२०१७ च्या आदेशान्वये 
झालेल्या कार्यालय फेर रचनेनुसार, नियत अस्थायी अस्थापनेवरील १४२ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३० पदांना खालील अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी साठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्याच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे अनुक्रमे सोबतचे 
परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविली आहेत. 


३. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदावरील होणारा खर्च हा मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाझीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे या वरील भांडवली Wa (GSA), १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) योजनंतर्गत, (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-एच ७५४) ५४ गुंतवणूका, व नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील मागणी क्रमांक आय-५,४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च १९० 
सार्वजनकि क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी 
भागभांडवली अंशदान (०४)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, भागभांडवली BASH (४७०१ 
आय १८९) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/आपुक-१,दिनांक 
०५.०३.२०१८ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४१२१५२७४३०६२७ असा आहे. 
हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ"व "ब" Manisha Sanjay tesco 
Sawant Se 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


rashtra, 
42f4b364e2ccd658b1F 


प्रत सहपत्रासह :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. वित्त विभाग (व्यय-१२)/ (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

७. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 

८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण जि. रत्नागिरी 
९. कार्यासने, अर्थसंकल्प-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी, दिनांक :- १२ एप्रिल, २०१८ 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 
i Q 3 | 8 | 
a) । पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम ।१. कार्यकारी अभियंता 1 ae 
विभाग, चिपळूण २. उपकार्यकारी अभियंता a 
३. शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
४. विभागीय लेखापाल = 
५. प्रथम लिपीक Lar .| 
६. भांडारपाल = 
9 आरेखक श्रेणी-१ as 
निम्नश्रेणी लघु लेखक बिळे डन. 
९. आरेखक श्रेणी-२ Cc a 
१०. वरिष्ठ लिपीक षु 
११. सहाय्यक भांडारपाल i | 
१२. कनिष्ठ लिपीक ४ 
१३. टंकलेखक ३ 
१४. संगणक =a 
१५. वाहन चालक ae | 
१६. नाईक शिक वशा 
१७. शिपाई षु 
१८. चौकीदार 1 १_| 
एकूण पदे (अ) ३४ 
ब) | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम ।१. उपविभागीय अधिकारी/अभियंता La "| 
उपविभाग 2 शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
क्र. १, भरणे ३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४. वरिष्ठ लिपीक lp — ae = 4 
षु. आरेखक श्रेणी-३ ॥_ 0.7] 
६. कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक > = i = 3 
वाहन चालक 1 ee 
शिपाई २ 
१०. चौकीदार 1 ee 
एकूण पदे(ब) १८ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


क) | पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम | 9 उपविभागीय अधिकारी/अभियंता he = 
उपविभाग, खोपी २ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ वरिष्ठ लिपीक ae 
षु. आरेखक श्रेणी-३ ; a 
६. कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक = १__| 
. वाहन चालक शिक 
९. शिपाई २ 
१०. चौकीदार ae et, 
एकूण पदे (क) १८ 
डो | गडगडी प्रकल्प उपविभागीय अधिकारी/अभियंता Ir =e ==] 
उपविभाग, देवरुख शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक 2 
आरेखक श्रेणी-३ री _| 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक 1 १__| 
वाहन चालक a ee 
शिपाई २ 
चौकीदार ॥_ की | 
एकूण पदे(ड) १८ 
3) | गडनदी प्रकल्प उपविभाग, | १ उपविभागीय अधिकारी/अभियंता = sa 
कुचांबे २. शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 8 
३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४. वरिष्ठ लिपीक विकला 
षु. आरेखक श्रेणी-३ Ea 4 
६. कनिष्ठ लिपीक २ 
, टंकलेखक — 
८. वाहन चालक 1 १__| 
. शिपाई २ 
१०. चौकीदार = a 
एकूण पदे(इ) १८ 
3) | पाटबंधारे बांधकाम १ उपविभागीय अधिकारी/अभियंता ae 
उपविभाग, आरवली २. शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४. वरिष्ठ लिपीक |. गी”: 
षु. आरेखक श्रेणी-३ Es = “| 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


६. कनिष्ठ लिपीक 2 शि 
७. टंकलेखक pd 
८. वाहन चालक a त. | 
९. शिपाई २ 
१०. चौकीदार ae 
एकूण पदे(ई) १८ 
th) नातुवाडी प्रकल्प १. उपविभागीय अधिकारी/अभियंता .. अ.) 
उपविभाग क्र. ३, भरणे २. शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ४ 
३. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४. वरिष्ठ लिपीक pd 
षु. आरेखक श्रेणी-३ 1 १__| 
६. कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक शिक 
८. वाहन चालक ae 
९. शिपाई २ 
१०. चौकीदार a oe 
एकूण पदे (फ) १८ 
एकूण पदे (अ--ब-क--ड-इ--ई--फ) १४२ 


Manisha Sanjay se 


pe arashtra, 
\d68e7b8f4 1 de620ce750930542f4b364e2ccd658b1 fafb9 


Digitally signed by Manisha Sanjay Sawant 
ver 


is] 


ostalCode=400032, st=Mahi 


053eb8b9acd13, 
seri 


‘nment Of Maharashtra, ou=Water Resources 


jalNumber=b6355ad75241d13fa2c6521dd0631733e641d367a8a7 
a W a al 8eb95f3c47026bb37e9e, cn=Manisha Sanjay Sawant 


Date: 2018.04.12 15:28:41 +05'30' 


(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी 


शासन निर्णय क्रमांक- FEAT २०१८/प्र.क्र.१८/खारभूमी, दिनांक :- १२ एप्रिल, २०१८ 
सोबतचे परिशिष्ट "ब" 


पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण व त्यांच्या अधिनस्त ६ उप विभागीय कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ील 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
।_१_ | सौ. वीणा विलास शिदे कारकून ३१.१०.२०२२ 
Blas जयसिंग मोरे मदतनीस ३१.१०.२०२० 
श्रीमती आश्या BAHL ALS स्वच्छक ३१.०१.२०२५ 
गंगाराम काशिराम कोंडविलकर पहारेकरी ३१.०५.२०२३ 
५ । प्रभाकर तोताराम पाटील चौकीदार ३१.०५.२०२० 
६ | हरीचंद्र रामा साळवी चौकीदार ३१.०५.२०२६ 
७ | अनंत हरी महाडीक चौकीदार ३१.०५.२०१८ 
प्रकाडा नामदेव चव्हाण चौकीदार 30.99.2023 
दिलीप GER भोसले चौकीदार ३१.०५.२०१८ 
| qo | अशोक धोंडू जाधव चौकोदार ३०.०६.२०२४ 
|. . घेणे. | १ | दिलीप सिताराम गमरे चौकीदार ३१.०८.२०२३ 
१२ | बबन सिताराम पंडव चौकीदार ३०.६.२०२२ 
१३ | प्रकाश राजाराम शिदे चौकीदार ३१.०१.२०२१ 
१४ | प्रभाकर हरी गवळी चौकीदार ३१.०१.२०२२ 
१५ | संजय शांताराम जंगम मजूर ३१.०७.२०२६ 
१६ | सुनिल रामचंद्र खोपकर मजूर ३१.१२.२०२८ 
१७ | शांताराम सखाराम शिगवण मजूर ३०.०९.२०२४ 
१८ | मधुकर रामचंद्र तटकरी मजूर ३१.०५.२०२४ 
१९ | चंद्रकांत बाबू पंडम मजूर ३१.०५.२०२५ 
२० | आत्माराम लक्ष्मणमोरे मजूर ३१.०५.२०२० 
२१ | अनंत बाबू धुळप मजूर ३१.०३.२०२६ 
२२ | वसंत गणपत हुमणे मजूर ३१.०५.२०२० 
२३ | विलास धाकटू चव्हाण मजूर ३१.०१.२०२७ 
२४ | सखाराम धोडु चव्हाण मजूर ३१.०५.२०२० 
२५ | Balle BH AR मजूर ३१.०१.२०२३ 
२६ | शांकर लक्ष्मण आयरे मुकादम ०१.०७.२०२२ 
२७ | संतोष मानाजी रुके मजूर ३०.०४.२०२४ 
२८ | जगन्नाथ बाळा जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
२९ | काशिराम तात्या धोत्रे मजूर ३०.०६.२०२६ 
३० | जनार्दन दिनकर धोत्रे मजूर ३०.०४.२०२७ 


Manisha Sanjay Sawant ; 
(मनिषा सावंत) 


* 400032, 


37९96, 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


